जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांच्या आस्थापनेवरील 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: अस्थायी ०२१९/प्र.क्र.६१ /कार्यासन-११ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०६ मार्च, २०१९. 


पहा: १. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१,वित्तीय सुधारणा,दि.१०.९.२००१. 
२. शासन निर्णय क्र.अस्थायी ०३१८/२६०/प्र.क्र.9३/कार्यासन ११,दि.२९.०९.२०१८. 
3. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.दि.२१.२.२०१९. 
४. जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांचे पत्र म.जा.क्र.प्रशा.ब.४/५२०/२०१९,दि.२४.०१.२०१९ 
५. जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांचे पत्र म.जा.क्र.प्रशा.ब.४/७९५/२०१९,दि.०५.०२.२०१९. 


शासन निर्णय: 

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांच्या आस्थापनेवरील १०५ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.२ 
च्या शासन निर्णयान्वये दि. १.१०.२०१८ ते दि.२८.२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली 
आहे. 
२. जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांनी संदर्भ क्र.४ व ५ च्या पत्रान्वये विनंती केल्यानुसार 
त्यांच्या आस्थापनेवरील पुढील aed नमूद केलेल्या १४६ अस्थायी पदांना या शासन 
निर्णयान्वये दि.१.३.२०१९ ते दि. ३०.९.२०१९ पर्यंतच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 

= aa अधिक्षक 10१ | १ 
२ सहायक अधीक्षक १४ 
3 लघुलेखक (उच्च श्रेणी) ०४ 
8 लघुलेखक इंग्रजी (निम्न श्रेणी) ०३ 
५ लघुलेखक मराठी (निम्न श्रेणी) a 
६ वरिष्ठ लिपीक a | १ 
७ कनिष्ठ लिपीक 4Q 
é वाहनचालक Pe q 
९ प्रमुख बेलिफ 10 | 
1_१०__| बेलिफ ०९ 
शिळ सं १ rots ४३ 
१२ वॉचमन 10१ | १ 
१३ पुर्णवेळ सफाई कामगार 10१ | 
१४ सफाईंगार (कंत्राटी पध्दतीने) ०२ 
१५ पहारेकरी (कंत्राटी पध्दतीने) ०२ 

एकूण पदे १४६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०२१९/प्र.क्र.६१/कार्यासन-११ 


३. यासाठी होणारा खर्च जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी या कार्यालयासाठी मागणी क्र.जे- 
१,२०१४,न्यायदान,दिवाणी व सत्र न्यायालये, (०२) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,(०२)(०१) जिल्हा 
व सत्र न्यायाधीश (अनिवार्य) (२०१४ ०१७२), ०१- वेतन या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२०२० 
या वित्तीय वर्षात मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/ 
१६/ आ.पु.क.,दि.२१.०२.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥8॥११9॥8.90५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३०६१७४५१४५९१२ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Santosh Sampatti Navagire 


५ DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law And Judiciary 
a nto S h a mM p a tt | Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=214b4345a2842afe7 dd0cbda9e8d83579cbedaaaef30f21 
5ceda096e4e407797, 


. 
N ava | re serialNumber=0cb1b0de02001 5cf6d1f80057927 1f4816460b1802 
g c2ae247dd6dd6f47462cd3, cn=Santosh Sampatti Navagire 


Date: 2019.03.06 17:46:53 +05'30' 


(सं.सं.नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 


) महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय रत्नागिरी. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

) महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी, 
) 

) 

) 

) 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

वित्त विभाग, व्यय-५/ आ.पु.क.कक्ष /अर्थसंकल्प ११,मंत्रालय, मुंबई. 
८) विधी व न्याय विभाग, कार्या-२०/कार्य-२३,मंत्रालय, मुंबई. 

९) निवडनस्ती (कार्यासन ११ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


